अँड. विनोद फाटे यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

चिखली पोलीस स्टेशन, बुलढाणा गु.र.क्र. 
७४६/२०२१ अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणात मा.सत्र न्यायालय, बुलढाणा 
येथील कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-०९२२/प्र.क्र.१७९/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- १० फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२२/यू.ओ.आर.९५/डी-१४, 
दि.०१.१२.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

चिखली पोलीस स्टेशन, बुलढाणा गु.र.क्र. ७४६/२०२१ अन्वये दाखल गुन्हयातून 
उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात मा.सत्र न्यायालय, बुलढाणा येथील न्यायालयीन कामकाज 
शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून संदर्भान्वये नियुक्‍त अँड. विनोद 
फाटे यांना खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा.सत्र न्यायालय, बुलढाणा 
१) प्रतिदिन सुनावणी फी - रू. ५०,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास हजार फक्त) 
२) विचारविनिमय फी प्रति तास- रु.१५,०००/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) 
(कमाल मर्यादा रु.५०,०००/- प्रतिदिन) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. विनोद फाटे यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, HAM अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित 
पोलीस उपायुक्‍्त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(००)१०९, जिल्हा 
पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दळ - (२०५५ ०१६८)- 2 व्यायसायिक सेवा” या 
ळेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

४. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ०३/२०२३/व्यय-७, दि. ०४/०१/२०२३ अन्वये 
प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०९२२/प्र.क्र.१७९/पोळ-१० 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०२१०१६००३८०४२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP 

BHIVRAJ PAWAR > 
(संदीप भि. पवार) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by SANDEEP BHIVRAJ PAWAR 
RNMENT OF MAHARASHTRi 


7 3d6daSd5f85c3d90fda86eGede5234a80cc830 


107953 
n=SANDEEP BHIVRAJ PAWAR 
0! 


प्रत, 


१ 
२ 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

पोळीस अधिक्षक, बुलढाणा. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), नागपूर/ मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
४) अधिदान व लेखा कार्यालय, बुलढाणा. 

५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बुलढाणा. 

६) अँड. विनोद फाटे, अमोल, राणपिसे नगर, अकोला ४४४ ००४. 

७) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती (पोल-१०). 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


